Re याचिकांच्या अनुषंगाने 
नियुक्त केलेल्या विधिज्ञांची 
देयके अदा करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अर्थसं -१११९/ प्र.क्र.१३१/१३-स 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा :-१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- पूरक-२०२०/ प्र.क्र.१०५/अर्थ-३, 
दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२०. 
२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- पुरक/ २०२०/ 
प्र.क्र.२५/२०२०/१७स, दिनांक २२ सप्टेंबर,२०२०. 


प्रस्तावना :- 
श्री.माधवराव पाटील, माजी संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.बँक यांनी महाराष्ट्र 


सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८८ मध्ये दिनांक २६.०४.२०१७ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध 
केलेल्या सुधारणेसंदर्भात मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र.९५५०/२०१७ दाखल 
केली होती. सदर याचिकेत शासनाची बाजू मांडण्यासाठी श्री.एस.यु.कामदार, यांची ज्येष्ठ विधिज्ञ 
म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तसेच, कलम १६६(४) वगळून दिनांक ९/८/२०१८ रोजी 
राजपत्रात प्रसिद्ध केले सदर सुधारणेला आव्हान देण्यासाठी श्री.राजेंद्र हिरालाल जेन यांनी उच्च 
न्यायाळय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे रिट याचिका क्रमांक ८४३३/२०१८ दाखल केली. 
श्री.सुनिल फुंडे यांनी रिट याचिका क्रमांक ८४२८/२०१८ व अशोक चौधरी यांनी रिट याचिका 
क्रमांक ३०६३/२०१८ मा.उच्च न्यायालयात दाखल केल्या. सदर याचिकेत शासनाची बाजू 
मांडण्यासाठी अनुक्रमे अँड.सुबोध धर्माधिकारी, अँड.रविंद्र खापरे व अँड. श्रीरंग भांडारकर यांची 
नियुक्‍त करण्यात आली. उपरोक्त याचिकांच्या अनुषंगाने विधिज्ञांना एकूण रुपये २५,५५,०००/- 
(अक्षरी रुपये पंचवीस लाख पंचावन्न हजार फक्त) इतके देयक वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

प्रस्तावनेत नमूद रिट याचिकांच्या अनुषंगाने शासनाची बाजू मांडण्याकरीता नियुक्‍त 


केलेल्या खालील चार विधिज्ञांच्या देयकांची रक्कम अदा करण्यासाठी या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. अँड. एस.यु.कामदार (रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र. । सादर केलेल्या १०% आयकरावर | कपातीची एकूण | एकूण देय रक्‍कम 
देयकाची रक्कम | आयकराची | रकमेवर | Lab | रकाना क्र.२-५ 
रक्‍कम ४% शिक्षण क्र.३--४ 
निधी 
हिन २ ३ 8 षु & 
१ २०,०५,०००.०० | २,००,५००.०० | ८,०२०.०० २,०८.,५२०.०० १७,९६,४८०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं -१११९/ प्र.क्र.१३१/१३-स 


अँड. एस.यु.कामदार, यांना अदा करावयाच्या देयकाची रक्‍कम रुपये १७,९६,४८०/-(अक्षरी रुपये 
सतरा लाख शहाण्णव हजार चारशे ऐंशी फक्‍त) इतकी रक्‍कम Mr. Shailendra Uttamchand 


Kamdar, Standard Chartered Bank, Account number- 23110127239, IFSC Code - 
SCBL0036001, यांचे नावे RTGS करण्यात यावी. त्यांचा पॅन क्रमांक AAHPK5673L असा 


आहे. 


अँड. सुबोध धर्माधिकारी (रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र. । सादर केलेल्या १०% ।आयकरावर | कपातीची एकूण | एकूण देय रक्‍कम 
देयकाची रक्‍कम | आयकराची | रकमेवर | रक्‍्कमरकाना । रकाना क्र.२-५ 
रक्‍कम | ४% शिक्षण क्र.३--४ 
निधी 
ay २ 3 8 ष्‌ & 
aa 3,00,000,00 30,000,00 | 4,200.00 ३१,२००.०० २,६८,८००.०० 


अँड. सुबोध धर्माधिकारी, यांना अदा करावयाच्या देयकाची रक्‍कम रुपये २,६८,८००/- (अक्षरी 
रुपये दोन लाख अडुसष्ट हजार आठशे फक्त ) इतकी रक्‍कम Mr. Subhodh Dharmadhikari, 
Bank Of Baroda, Account number- 06040400000029, IFSC Code-BARBOAMBAZA, 
यांचे नांवे RTGS करण्यात यावी.त्यांचा पॅन क्रमांक ABIPD6312P असा आहे. 


अँड. रविंद्र खापरे (रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र. । सादर केलेल्या १०% ।आयकरावर | कपातीची एकूण | एकूण देय रक्‍कम 
देयकाची रक्‍कम | आयकराची | रकमेवर | रकक्‍्कमरकाना | रकाना क्र.२-५ 
रक्‍कम | ४% शिक्षण क्र.३--४ 
निधी 
aa २ 3 8 ष्‌ & 
[se 4,00,000,00 40,000.00 800,00 40,800.00 ८९,६००.०० 


अँड. रविंद्र खापरे, यांना अदा करावयाच्या देयकाची रक्‍कम रुपये ८९,६००/- (अक्षरी रुपये 
एकोणनव्वद हजार USlal फक्‍त ) इतकी रक्‍कम Mr. Ravindra Khapre, State Bank of India, 


Account number- 10371324836, IFSC Code-SBIN0008239, यांचे नांवे RTGS करण्यात 
यावी.त्यांचा पॅन क्रमांक ABKPK3485E असा आहे. 


अँड. श्रीरंग भांडारकर (रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र. | सादर केलेल्या १०% ।आयकरावर | कपातीची एकूण | एकूण देय रक्‍कम 
देयकाची रक्‍कम | आयकराची | रकमेवर | रक्‍्कमरकाना । रकाना क्र.२-५ 
रक्‍कम | ४% शिक्षण D.3+8 
निधी 
za २ 3 ¥ 4 g 
a 9,40,000,00 | 44,000.00 § 00,00 १५,६००.०० १,३४,४००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं -१११९/ प्र.क्र.१३१/१३-स 


अँड. श्रीरंग भांडारकर, यांना अदा करावयाच्या देयकाची रक्‍कम रुपये १,३४,४००/- (रुपये एक 
org चौतीस हजार चारऱो फक्त ) इतकी रक्‍कम Mr.Shreerang P. Bhandarkar, Andhra 
Bank, Account number- 129710011002052, IFSC Code- ANDB0001297, यांचे नांवे 
RTGS करण्यात यावी.त्यांचा पॅन क्रमांक AITPB4528P असा आहे. 


३. सदर रक्कम वितरित करण्याकरीता श्री. र.ग. ag, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा) 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तसेच डॉ. सुदिन गायकवाड, उपसचिव (आस्थापना), सहकार,पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.व्ही-२, ३४५१, सचिवालयीन-आर्थिक 
सेवा,०९०, सचिवालय (०१)(०१) सचिवालयीन आर्थिक सेवा (अनिवार्य) (३४५१ ०३०४) २८- 
व्यावसायीक सेवा या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा . 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०११०९१६१२२४४४०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Chaudhary Anil 
Jayaram 
(अनिल ज. चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) कक्ष अधिकारी (रोख शाखा) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग, विभाग, मंत्रालय यांना पुढील योग्य त्या 


कार्यवाहीसाठी. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 


१) मा. प्रधान सचिव (सहकार), सहकार,पणन Fg THM, विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय 

सहाय्यक. 

अवर सचिव (१७-स), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग, विभाग, मंत्रालय , मुंबई ३२. 

वित्त विभाग कार्या.व्यय- २ व अर्थ -१३,मंत्रालय. 

अँड. एस.यु.कामदार, ४०१, गुंडेचा चेंबर, नागिनदास मास्टर रोड, फोर्ट, मुंबई- ४०० ०२३. 

अँड. सुबोध धर्माधिकारी, प्लॉट नं.९१, फ्लॅट नं.१०१, पहिला मजला, श्रीनिधी आर्केड, शंकरनगर, 

नागपूर-४४००१०. 

६) अँड. रविंद्र खापरे, हशी किरणविल्ला, प्लॉट नं. २९, हिंदुस्तान कॉलनी, अमरावती रोड, 
नागपूर-३३. 

७ अँड. श्रीरंग भांडारकर , व्ही-७, अभग अपार्टमेंट, लक्ष्मी नगर, नागपूर. 

८) निवडनस्ती १३-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


